जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण 
विभाग, नागपूर येथील गडचिरोली 
जिल्ह्यातील चामोर्शी, मुलचेरा, सिरोंचा, 
भामरागड, अहेरी व वडसा तालुक्यातील १७ 
माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७८१/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४. 
वाचा: 
१. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१६/जळल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३. 
२. अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे पत्र क्र. तांशा- 
१/१९३३, दि. १८.१२.२०२३ 


प्रस्तावना 

राज्यातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन व दुरुस्ती आवश्‍यक असलेल्या योजनांची 
दुरुस्ती करुन सिचन क्षमता व पाणीसाठा पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भीय शा. नि क्र. १ 
अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. नागपुर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत १७ 
योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार असुन दुरुस्तीसाठी एकूण रक्‍कम रु. ४४८.५३ लक्ष इतकी आहे. 
प्रस्तावित १७ ALA. तलाव योजनांच्या मूळ संकल्पित पाणीसाठा २६०९.७९ स.घ.मी व मूळ सिंचन 
क्षमता ७३८.९९ हेक्‍टर असुन प्रत्यक्षात पाणीसाठा १७६३.३३ स.घ.मी व सिंचन क्षमता ४३७.२७ हेक्‍टर 
इतका होत आहे. दुरुस्तीमुळे ८४६.४६ स.घ.मी पाणीसाठा व ३०१.७२ हेक्‍टर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित 
होणार आहे. त्यामुळे संकल्पित पाणीसाठा व सिंचन क्षेत्र उद्दिष्ट्ये साध्य होत आहे. सदर कामांना 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये शासनास सादर झाला 
आहे. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर यांनी आपल्या स्तरावर सर्व 
अंदाजपत्रकांची छाननी/ तपासणी केली आहे. उपरोक्त बाबींचा विचार करून उल्लेखित १७ कामे 
आराखड्यातील प्राधान्यक्रमांक १ मध्ये समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
विचाराधीन होते. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय: 

नागपुर प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी, मुलचेरा, सिरोंचा, 
भामरागड, अहेरी व वडसा तालुक्‍यातील एकूण १७ मा.मा. तलाव योजनांच्या पुनरुज्जीवन व दुरुस्तीची 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८१/जल-१ 


अंदाजपत्रकिय किंमत रुपये ४४८.५३ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष त्रेपन्न हजार फ़क्त) 

इतकी आहे. या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 

प्रदान करण्यात येत आहे. 

१ उपरोक्त पैकी प्रत्येक योजनेस स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. आदेशा 
एकत्रित केलेला आहे. 

२ या तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यावर पुढील देखभाल दुरुस्तीकरीता हे तलाव "निस्तार हक्क 
धारक पाणी वापर संस्था" तयार करुन त्यांना हस्तांतरण करण्यात यावेत. तथापि, एखाद्या 
तलावावर "निस्तार हक्क धारक पाणी वापर संस्था निर्माण करणे शाक्य नसल्यास निस्तार हक्क 
धारकांची सहमती घेऊन त्या गावातील ग्रामपंचायतीला तलाव हस्तांतरित करण्यात यावेत. 


३) शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०२३ मधील तरतुदीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी. 

४ दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

५) दुरुस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्ष राहील. 
६ दुरुस्तीच्या कामांचे 980189 व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 


8 काम सुरू करण्यापूर्वी 

७) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 

०0 ५०% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 

d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

8  १००% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 
या कामात पाच टप्प्यात ७80199 व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडिओ 
चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आव्यक राहील. 

i, काम सुरू करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण 
चित्रीकरण करण्यात यावे. 

i. व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व 
कंत्राटदार/त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन 
वेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

ii. चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता 
यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

iv. देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा PenDrive सादर करावा. 
तसेच मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

४. सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 

vi. चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्त विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 


ie) 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८१/जल-१ 


७ कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण 
चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात. 

८) दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यापुर्वी, काम सुरू असतांना व काम पुर्ण झाल्यावरच्या सर्व टप्यांवर, 
सदर कामांची प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत तपासणी करण्यात यावी. क्रॉस 
चेकिंगसाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील कामे जि.प. यंत्रणेकडील 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी व जि.प. यंत्रणेच्या अखत्यारीतील कामे मृद व जलसंधारण 
विभागाचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फ़त दुरुस्तीचे काम सुरू असताना 
तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्‍ती अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण 
प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे सहमतीने प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. 

९) शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२३/प्र.क्र. २२/जल-१३, दि. २०-०४-२०२३ नुसार राज्यात 
गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजना राबविण्यात आळी आहे. सदर झासन निर्णयातील 
बाबी तलावातील गाळ उपसण्याच्या कामाकरिता विचारात घ्याव्या. 

१०) कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल. 

११) सदर दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली 
असल्याने प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास 
सर्वस्वी प्रादेशिक जळसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 

१२) केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. 

१३) शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.११६/जल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३ मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


२.० या १७ योजनांच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रंमाक झेड एच-५, 

४७०२ लहान पाटबंधारे योजना, 

४७०२ ए ०७३ 

(२)(४) जुन्या मालगुजारी तलावांची पुनर्बाधणी व मजबुतीकरण (कार्यक्रम), 

५३, मोठी बांधकामे 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८१/जल-१ 


३.० सदरहू योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
४.० प्रस्तुत आदेशा प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१२३४४८०२२६ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER CONSERVATION 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b14725c6a77432c673F, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialN =F 1EC28A96B2A52575AE4CCCAS12D1723F249D503AE7 1CF458BA4863A, 
ACF =PRAKASH NILKANTHRAO PATIL. 


FBI n 
Date: 2024.03.15 12:43:58 +05'30' 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मंबई. 

मा.मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 
सर्व मा.संसद सदस्य,विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण)यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव. 

मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

आयुक्‍त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली 

अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर. 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, गडचिरोली. 

कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (जल-१). 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८१/जल-१ 


तालुक्यातील १७ माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत गोषवाराः- 
शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७८१/जल-१ दिनांकः- १५ मार्च, २०२४. 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र अ 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी, मुलचेरा, सिरोंचा, भामरागड, अहेरी व वडसा 


प्रचलित 
आर्थिक दुरुस्ती 
आर्थिक eae प्रत्यक्ष । दुरुस्ती ै 
न ल संकल्पीत । प्रत्यक्ष होत ी नंतर 
दुरुस्तीची | मापदंडा ल होत नंतर 
डा या पुर्वी | दुरुस्तीची पाणी असलेले असलेले | पुनर्स्थापीत पुनर्स्थापीत 
जिल्हयाचे | तालुक्याचे | कामाचे नांव व गट / प्रति नुसार सिंचन असलेले | पुनर्स्थापीत 
क्र. ; नात दुरुस्तीचे | रक्‍कम अथावत: वेश पाणी सिंचन होणारी 
नांव नांव सर्वे क्र. लंबी सघमी अद्यावत क्षमता सिंचन | होणारा सिंचन 
वर्ष रु.लक्ष) | किमत क्षमता साठवण सिंचन 
किंमत | दुरुस्तीच्या (हेक्‍टर) क्षेत्र | पाणी साठा 
(सघमी) (सघमी) क्षमता 
रक्कमेची (हेक्टर) | (सघमी) ices 
टक्केवारी 
ray | २ > | 8 | 4 e | o | ¢ gs | aw | aa | १२ १३ |. १४ | 
विभाग 
मामा तदुरुस्ती 
"| गडचिरोली | चामोर्शी | मौजा सोनापूर ख क्र | २०१२ ९.१ २१३२१ | ७.२९ । ४२.६८ । १२.२२ ३१.२ G8 | 'पेवे हट ५.८२ 
३०१ 
मामा त दुरुस्ती 
२ | गडचिरोली | चामोर्शी | मौजा हळदवाही. ख | २०१० १२.६ १७७९९ ६.०९ ७०.७९ | २०.२३ | ४९.५५३ । १०.३ | 29.230 ९.९३ 
क्र २७ 
मामा तदुरुस्ती 
३ | गडचिरोली | चामोर्शी | मौजा भाडभीडी मो. | २०१२ a ४१३६ १.४१ २४१.७३ | ६९.१२ | १६९.२११ | २५.३ | ७२.५१९ | ४३.८२ 
ख क्र २३४ 
नंबर धात मामा तदुरुस्ती 
४ | गडचिरोली | चामोर्शी १ ४ ७४०८ .६१ ५३९.९१ | १५४.३४ | ३७७.९३७ | ८०.३ | १६१.९७ ७४.०४ 
न ne तुकुम २०१० ० ० २.६ २९.९ 48.3 39.83 0.3 & 94.893 ० 


पृष्ठछपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८१/जल-१ 


ख क्र २६२ 


गडचिरोली 


चामोर्शी 


मामा तदुरुस्ती 
मौजा कुरूड ख क्र 
co 


2090 


१६ 


९७०९ 


3.32 


१६४.७८ 


४७.१ 


११५.२३४६ 


१५.२ 


४९.४२४ 


३१.९ 


गडचिरोली 


चामोर्शी 


मामा तदुरुस्ती 
मौजा वायगाव ख क्र 
go 


2090 


१५ 


७६४० 


१९६.२३४ 


५६.०९ 


१२३७.४२८ 


३०.२६ 


५८.९०२ 


24.03 


गडचिरोली 


मुलचेरा 


मामा तदुरुस्ती 
मौजा लगाम ख क्र 
११२ 


२०१२ 


११.५ 


९९९७ 


३.४२ 


११५.०७ 


33.83 


८०.५४९ 


२५.१ 


38.429 


८.३२ 


गडचिरोली 


सिरोंचा 


मा.मा. तलाव 
दुरुस्ती अंकिसा 
चक/ स.क्र. ३०२ 


२०१० 


२०.९ 


२५१७६ 


८.६१ 


८३.०१ 


२४.३२ 


५८.१०७ 


१७.०२४ 


२४.९०३ 


७.२९६ 


गडचिरोली 


सिरोंचा 


मा.मा. तलाव 
दुरुस्ती गोळागुडम/ 
स.क्र. १३ 


२००९ 


२५.६ 


२३०१८ 


७.८9 


१११.२२ 


39.199 


७७.८५४ 


२२.१९७ 


33.388 


९.५१३ 


. 


गडचिरोली 


सिरोंचा 


मा.मा. तळाव 
दुरुस्ती 
टेकडामोटजा/ 
स.क्र. २५१ 


२०११ 


१४.२९ 


१९२१२ 


६.६१ 


७४ 


२१.६१ 


५१.८ 


१५.१२७ 


२२.२ 


६.४८२ 


~ 


गडचिरोली 


सिरोंचा 


मा.मा. तलाव 
दुरुस्ती झिंगानूर/ 
स.क्र. १२२ 


२००८ 


१९.९ 


२६५३२३ 


९.०८ 


(9५ 


२१.८८ 


द२.५ 


१५.३१६ 


२२.५ 


६.५६४ 


१२ 


गडचिरोली 


सिरोंचा 


मा.मा. तलाव 
दुरुस्ती कोर्लामाल/ 
स.क्र. १११ 


२००९ 


२१.२९ 


१२५७८ 


४.२ 


१७०.०६ 


४८.५५ 


998.082 


33.84 


44.090 


18.984 


पृष्ठछपैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८१/जल-१ 


मा.मा. तलाव 
१३ | गडचिरोली | सिरोंचा | दुरुस्ती वडधम/ | २००९ | २४.३७ | २४३०२ ८.३१ | १००.२८ । २९.०१ । ७०.१९६ | २०.३०७ | ३०.०८४ | ८.७०३ 

स.क्र. ८/९ 

मा.मा. तलाव | | | | | | | | 
१४ | गडचिरोली | भामरागड | दुरुस्ती जिजगाव/ | २०१२ | २७.३३ | ३०४४५ | १०.४२ | ८९.७७ | २६.०८ | ६२.८३९ | १८.२५६ | २६.९३१ | ७.८२४ 

स.क्र. १६१ 

मा.मा. तलाव 
१५ | गडचिरोली | अहेरी | दुरुस्ती येलचिल/ | २०१२ | १२.३४ | १३९६२ | ४.७८ ८८.३९ २२ ६१.८७३ । १५.४ । २६.५१७ ६.६ 

स.क्र.५ 

मा.मा. तलाव 
१६ | गडचिरोली । अहेरी । दुरुस्ती दोडगीर/ | २०१० | १५.०७ | १५५३९ | ५.३२ ९६.९८ २४ ६७.८८६ | १६.८ | २९.०९४ 9.2 

स.क्र. १६३ 
१७ | गडचिरोली | वडसा ee sl 943.98 | ४३७८१ | १४.९८ | ३४९.७८ | ९७.३ १८० ७० १६९ WC २७.३ 

मौजा पिंपळगाव ०८ 

४४८.५३ २६०९.७९ | ७३८.९९ | १७६३.३३ | ४३७.२७ | ८४६.४६ | ३०१.७२ 
रुपये ४४८.५३ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष त्रेपन्न हजार फ़क्त) 
PRAKASH म... 
NILKANTHRAO PATIL eee 
(प्र.नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठछपैकी७ 


